सन २०२२-२३ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२२/(प्र.क्र.१२२/२०२२)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२३ 


शासन निर्णय :- 

सन 2022-23 सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ” या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत 
रु.२३७,२५,२१,०००-/- (अक्षरी रुपये दोनो सदतीस कोटी पंचवीस लाख एकवीस हजार मात्र) 
(दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन 
मंजुरी देत आहे. 
२. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3: सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२१११५८४२११०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
2. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, 
मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.अ.मु. सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकार आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
८. विशेष कार्य अधिकारी/कार्यासन अधिकारी (२स/) सहकार,पणन व वदस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
qo. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प 2/93), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११, निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


ae -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअँ/प्रत्यापि-२२२२/९प्र.क्र.१२२/२०२२)/९७स दि.३९.३.२०२३ चे सहपत्र 
सन २०२२-२०२३ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (सर्मपित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम (बचत )(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 
(रुपये हजारात) 
सन २०२२-२०२३ (बचत) Wea 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा HUAI रक्‍कम 
पूरक विनियोजन 


मुळ त्तरतूद 
२४३५- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, | पुमातड्से२र | 
६०- इतर खर्च,१०१-शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना,(००)(०१) 
(२४३५ ००८२) 


त 


लाक्षणिक अत्यल्प तरतूद असल्याने सर्मपित. 


q 


२४३५- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, 
६०- इतर खर्च,१०१-शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना,(००)(०२) लाक्षणिक अत्यल्प तरतूद असल्याने TAT. 
(२४२५ ०१३३) 


२४७६८ कजंखात्यासाठी सहकार आयुक्त पुणे 
यांचेकडून रु.१४०.७० कोटी निधी आवश्यक 
असल्यबाबतची सुधारित मागणी प्राप्त झाल्याने उर्बरित 
तरतूद अखचित. 


२४३५.- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, 
६०- इतर खर्च,१०१-शेतक-यांसाठी कर्भमाफी योजना,(००)(०३) 
(२४२३५ ०९४२) 


महात्मा जोतिराब फुले शेतकरी कर्जमुक्ती 
योजना 


मुळ तरतूद - यादीचे 
पुमा.ऑगस्ट ₹₹ नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांच्या यादीचे 
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती | २४३५- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, _पुमा.मार्च २३_ | पुनर्घिलोकन केले असता २.०१ लाख शेतक-यांना 


९ a « योजनेचा देण्यासाठी उ i ‘ कोटी 
योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ | ६०- इतर खर्च,१०१-शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना,(००)(०४) | rie) | ५४४०६५०० त मलाला रु.७४०.६५ कोटी 
योजना (२४३५ ०१८९) 'एकूण ८६७६९१९१३३ इतक्या रकमेची आवश्यकता असल्याचे सहकार 


आयुक्त पुणे यांनी कळविले असल्याने उर्वरित तरतूद 


४५८१९४२१९९ -२३७२५५२१९ 
एकूण (२४३५-इतर कांष विषयक कार्यक्रम ४५८१९४२१९९ 


